जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे रुग्णालयाचे 
स्थलांतरांतर्गत करावयाच्या कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०१९ /प्र.क्र.४३/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 

१ जिल्हा शल्य चिकित्सक, .वि.सा.सामान्य रुग्णालय, ठाणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.नियो/टे- 
७/जिरुठास्थप्रमा/मंअनु/ ४७१२-१६/२०१९, दि.१५/०२/२०१९. 

2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१६/प्र.क्र.१९८/आरोग्य-३अ, 


दि.१७/०६/२०१६. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४०९/आरोग्य-३ अ, 
दि.१७/०७/२०१८. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.जिरूठा-२०१८/प्र.क्र.५३७/आरोग्य-३अ, 
दि.०७/०२/२०१९. 


प्रस्तावना - 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथील विविध कक्षांची विभागामधीलळ नुतरणीकरण व 


किरकोळ दुरूस्तीचे कामे करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निणर्यान्वये रु.२,९२,५९,१७५/- 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी ब्याण्णव लक्ष एकोणसाठ हजार एकरी पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या ४६ 


कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर कामांपैकी २३ दुरुस्तीचे कामे 


करण्यात आलेली आहे. तसेच यादरम्यानच्या कालावधीत सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे संदर्भ सेवा 


रुग्णालय (सुपर स्पेशिलिटी रुग्णालय) सुरु करण्यास संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णर्यान्वये मान्यता 


देण्यात आली आहे.तसेच ठाणे सामान्य रुग्णालयाची इमारत जूनी झाल्याने व मोडकळीस आल्यामुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - 2098 /प्र.क्र.४३/आरोग्य-३ अ 


तेथील धोकादायक इमारती पाडण्यापूर्वी तेथील वार्ड/विभाग अन्यत्र स्थालांतरीत करुन जिल्हा 


रुग्णालय कार्यान्वित करण्यास संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि 


तातडीची बाब म्हणून जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील काही कक्ष व विभाग सदर रुग्णालयाच्या 


आवारातील अन्य विभागामध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी वरीलप्रमाणे २३ कामे रद्द करण्यात येवून 


त्याऐवजी महत्वाची कामे करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


याबाबत पूढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथील विविध कक्षांची विभागामधील नुतरणीकरण व किरकोळ 


दुरूस्तीचे ४६ कामे करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निणर्यान्वये रु.२,९२,५९,१७५/- (अक्षरी 


रुपये दोन कोटी ब्यानव लक्ष एकोणसाठ हजार एकरऱो पंच्याहत्तर फक्त) इतक्या रकमेस मान्यता 


देण्यात आली असून त्यापैकी २३ दुरूस्तीचे कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे उर्वरित 


कामावरील रु.१,६७,०००००/- इतका निधी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१ 


ठाणे यांच्याकडे शिल्लक आहे. न झाळेली २३ कामे रद्द करुन त्याऐवजी तातडीची बाब म्हणून जिल्हा 


सामान्य रुग्णालयातील खालील वार्ड/विभागाची फेरफार व दुरूस्ती करुन त्याठिकाणी वार्ड/विभाग 


कार्यान्वित करण्यासाठी याव्दारे पूढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr.No. Estimate Name Civil Electrical 
(Amount in (Amount in 
lakh) lakh) 

1 Renovation of Minor OT to convert in 15.00 2.00 

major OT at TCU Building 
2 Providing shed,compound wall and 12.00 4.50 


other minor repairs New CT Scan 
cenre behind TCU Building 


3 Providing flooring,fall ceiling dado at 8.00 3.50 
burnward terrace shed at TCU 
Building 


4 Providing flooring,fall ceiling, toilets 15.00 3.00 
doors,windows at terrace of office 
building 


5 Repairs anciallary building to 15.00 20.00 
shifting of various wards and 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०१९ /प्र.क्र.४३/आरोग्य-३ अ 


services of Hospital 


an Repairs and painting TCU unit L = Se 
ward 

7 Repairs 4" floor terrace shed close 25.00 2.95 
provide as ward for Hospital 

a Minor Repairs, Toilet blocks,wash 20.00 शिया 


basin, kitchen katta,plumbing,wall 
dismeteling,shifting of various 
wards and minor requirements. 


शि Electrical minor repairs regarding Lg 2.5 
shifting wards and services. 
Total0 116 44.45 
Total (Civil+Electrical) Rs. 160.45 
2. वरील तक्त्यात दर्शविलेल्या कामावरील खर्च संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील 


लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदातून आणि कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


क्र.१ ठाणे यांच्याकडे शिल्लक असलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१११५०४१०१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
R d Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
aj e Nn fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


1 2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad5 
h a aa) fa OJ | Oaba9dc28bb31a482e03c7ee7 b6f64d8, 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa2 
4e20d6f8985f5 101 18e6fclaf8b04a443ee8, 


Kaurte Eis ena era 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्ष नेते महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद विधान मंडळ सचिवालय, 
मुंबई 
३. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - 2098 /प्र.क्र.४३/आरोग्य-३ अ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

. संचालक,आरोग्य सेवा, संचालनालय आरोग्य भवन, मुंबई. 

. सह संचालक (रुग्णालये) राज्यस्तर, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

९. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय, ठाणे 


१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे 

११.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-१, ठाणे. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

१३.वित्त विभाग (कोषागारे/प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


